zB जाधव तुरुंग अधिकारी प्रशिक्षण 
महाब्िद्यालयातीळ अधिकारी/ कर्मचारी 
प्रशिक्षणा्थींच्या व्याख्यात्यांना सुधारीत दराने 
मानधन मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.जेएलई-१०१२/१३९/प्र.क्र.१३९/तुरुंग-१ 
मंत्रालय,३० वा मजला,जागतीक व्यापार केंद्र, कफ परेड,मुंबई दिनांक : १४ जानेवारी,२०१२. 


वाचा: १) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.जेएलई-१५०५/९५६,/प्र.क्र.२२७/पीआरएस-१, 
दिनांक २३.०४.२००७. 

२) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे क्र.प्रशिक्षण/ 
व्याख्याते मानधन/प्रस्ताब/दौजातुअप्रम/२०११/कक्ष-४(३)५२८४ दि.२३.०८.२०१९२ व 
क्र.प्रशिक्षण/ व्याख्याते मानधन/प्रस्ताव/दौजातुअप्रम/२०११/कक्षं-४(३)८५८८, 1" 
दि.०४.१२.२०१२ 


प्रस्तावना:- 


कारागृह विभागात नव्याने दाखल होणारे अधिकारी तसेच रक्षक यांच्या सेवांतर्गत प्रशिक्षणासाठी 
पुणे येथे दौलतराव जाधव तुरुंग अधिकारी प्रशिक्षण महाविद्यालयाची स्थापना करण्यात आलेली असून 
त्यामध्ये उप अधीक्षक (अधीक्षक जिल्हा कारागृह वर्ग-२), तुरुंग अधिकारी श्रेणी-२, लिपिक/वरिष्ठ 
लिपिक, रक्षक तसेच राज्य उत्पादन शुल्क विभाग व परिवहन विभागातील उपअधीक्षक, दुय्यम निरीक्षक 
या प्रशिक्षणा्थींना प्रशिक्षण दिले जाते. या प्रशिक्षणामध्ये कवायती प्रशिक्षण/ विभाग निहाय नियम, 
कायदेसंहिता ब घटनात्मक तरतूदींच्या शिक्षणाचा समावेश आहे. दौलतराव जाधव तुरुंग अधिकारी 
प्रशिक्षण महाविद्यालय, पुणे येथे नियमित स्वरुपाची प्राध्यापकांची पदे नसल्याने प्रशिक्षणार्थीचे अभ्यास वर्ग 
घेण्याकरिता बाहेरील तज्ञ व्याख्यात्यांना पाहुणे व्याख्याते म्हणून पाचारण करावे लागते. सदर 
प्रशिक्षणासाठी बाहेरील तज्ञ व्याख्यात्यांना प्रति व्याख्यान रु.२००/१५० व कारागृह प्रशासनाशी संबंधित व 
शासकोय सेवेत कार्यरत असलेल्या व्याख्यात्यांना रु.१३५/१०० इतके मानधन दिले जाते. दौलतराव जाधव 
तुरुंग अधिकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय पुणे शहरापासून दूर असल्याने सध्याच्या अल्प मानंधनामुळे 
व्याख्यात्यामध्ये काही अंशी नाराजी दिसून येते. त्यामुळे तज्ञ व्याख्याते व्याख्यानासाठी उपलब्ध होण्यास 
प्रशिक्षण महाविद्यालयात अडचणी उद्‌भवतात व पर्यायाने तज्ञांच्या मार्गदर्शनाला प्रशिक्षणार्थीना मुकावे 
लागते. सदर बाब लक्षात घेता दौलतराव जाधव तुरुंग अधिकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, पुणे येथील 
प्रशिक्षणार्थींच्या प्रशिक्षणाकरिता येणा-या व्याख्यात्यांचे मानधन वाढविण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 


उपरोक्त प्रस्तावनेमधील पार्श्वभूमी विचारात घेता दौलतराव जाधव तुरुंग अधिकारी प्रशिक्षण 
महाविद्यालयातील अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षणार्थींच्या व्याख्यात्यांना प्रशिक्षणाच्या व्याख्यानापोटी 
पुढीलप्रमाणे सुधारीत दराने मानधन देण्यास या शासन निर्णयान्वये शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


G:\PRS-1\Karagruh Mahanirikshanalava\Training Mandhan.docx 


ड्‌. 


(गणवेशधारी ब लिपिक 
संवर्गातील कर्मचारी) 


क टर 
पहिल्या ४५ | पुढील ४५ 
मिनिटांसाठी मिनिटांसाठी 
सुधारित सुधारित 


व्याख्यानाची तासिका ही सर्वसाधारणपणे ४५ मिनिटांची राहील. उपरोक्‍त सुधारीत मानधनाचे दर 


हा शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून पासून अनुज्ञेय असतील. 


3. 


यासाठी होणारा खर्च " मागणी क्र.बी.-५, मुख्य लेखाशिर्ष २०५६ तुरुंग, १०१ तुरुंग, (00) (०१) 


मध्यवर्ती तुरुंग" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २००७-२००८ च्या मंजूर तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


ड.. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.४०९/१२/व्यय-८ दिनांक २४.१२.२०१२ 


अन्वये त्या विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ष्‌. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१३०११४१०५४०३९१२९ r आहे 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


कक्ष अधिकारी, whew शासन. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य,नागपूर 

महालेखापाल (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

महालेखापाल (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र राज्य,नागपूर 

अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक,महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

बिशेष पोलीस महानिरीक्षक (कारागृह) दक्षिण विभाग,मुंबई 

कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय),कारागृह महानिरीक्षणालय,पुणे/ 

पश्‍चिम विभाग,पुणे/मध्य विभाग, औरंगाबाद,/ पुर्व विभाग, नागपूर. 

प्राचार्य, दौलतराव जाधव तुरुंग अधिकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, BAST, Tot 

सर्व अधिक्षक मध्यवर्ती कारागृह/ सर्व अधीक्षक जिल्हा कारागृह वर्ग-१/सर्व अधीक्षक जिल्हा 
कारागृह वर्ग-२/ 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

वित्त विभाग (सेवा-६/व्यय-८) 

निवडनस्ती कार्यासन तुरुंग-१ 


G-A\PRS-1\Karaeruh Mahanirikshanalava\Training Mandhan.docx 


